महाराष्ट्र शासन 


उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 


सहायक विद्युत निरीक्षक, 
(राजपत्रित) 
सर्वसाधारण बदल्या सन २०२१-२२. 


शासन आदेश क्र. बदली-२०२१/प्र.क्र. ९९/ऊर्जा-५ 


मंत्रालय, मुंबई ३२. 
दिनांक:- ०६ ऑगस्ट, २०२१ 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 


वाचा:- १) महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांचे बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या 


शासन आदेशा:- 


विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ 
२) सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्र. एसआरव्ही-२०२१/प्र.क्र.२०/कार्या-१२, दि. २९.०७.२०२१ 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडतांना होणाऱ्या विलंबास 
प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम ४ व ६ मधील तरतूदीनुसार विद्युत निरीक्षणालय शाखेतील सहाय्यक विद्युत 
निरिक्षक गट-अ (राजपत्रित या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची सक्षम प्राधिकाऱ्याकडून प्राप्त मान्यतेनुसार प्रशासकीय 
कारणास्तव बदली करण्यात येत असून त्यांची पदस्थापना त्यांच्या नावासमोर स्तंभ क्र. ४ मध्ये दर्शविलेल्या ठिकाणी 


करण्यात येत आहे:- 
अ.क्र. अधिकाऱ्याचे नावव सध्याची पदस्थापना बदलीनंतर पदस्थापना 
पदनाम 

हि २ ३ ४ 

शि . श्री. मिलन ईश्वर वैष्णव, | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, चंद्रपूर 
सहाय्यक विद्युत अकोला. येथील सहाय्यक विद्युत निरीक्षक, चंद्रपूर 
निरीक्षक या रिक्‍त होणाऱ्या पदावर. 

२. | att. शहाजी मारूती विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, । विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, 
कोळी, सहाय्यक विद्युत | कोल्हापूर. सांगली (मिरज) येथील सहाय्यक विद्युत 
निरीक्षक निरीक्षक, सांगळी (मिरज उपविभाग) या 

रिक्‍त पदावर. 

३ श्री. सतिश सिताराम विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, । विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, 
इंगळे, सहाय्यक विद्युत । चंद्रपूर. अकोला येथील सहाय्यक विद्युत 
निरीक्षक निरीक्षक, अकोला या रिक्‍त होणाऱ्या 

पदावर. 

४. | at. विष्णूकांत विश्वनाथ | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, | विद्युत निरीक्षक, (उद्चवाहन) मुंबई अंतर्गत 
बिरादार, सहाय्यक कोल्हापूर. सहाय्यक विद्युत निरीक्षक (कक्ष क्र. ७ या 
विद्युत निरीक्षक रिक्‍त पदावर. 

५. | ah प्रभात वसंत कनाके, | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, | विद्युत निरीक्षक,निरीक्षण विभाग, मुंबई 
सहाय्यक विद्युत यवतमाळ. येथील सहाय्यक विद्युत निरीक्षक (कक्ष 
निरीक्षक क्र.२) या रिक्‍त पदावर. 

६. । श्री. समिर गंगाधरराव | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, मुंबई 
कावरे, सहाय्यक विद्युत | नागपूर येथील सहाय्यक विद्युत निरीक्षक (कक्ष 
निरीक्षक क्र.३) या रिक्‍त पदावर. 


गट-अ 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या 


शासन आदेश क्रमांकः बदली-२०२१/प्र.क्र. ९९/ऊर्जा-५ 


७. | श्री. संजय शांकर राठोड, | विद्युत निरीक्षक, Sader, मुंबई. | अधीक्षक अभियंता, पुणे प्रादेशिक विद्युत 
सहाय्यक विद्युत निरीक्षण मंडळ, पुणे या कार्यालयातील 
निरीक्षक सहाय्यक विद्युत निरीक्षक या रिक्‍त 

पदावर. 


२. मुख्य विद्युत निरीक्षक, मुंबई यांनी बदली झालेल्या अधिकाऱ्याला त्यांच्या बदलीच्या ठिकाणी त्वरीत 
कार्यभार घेता यावा म्हणून आवश्‍यक ती स्थानिक पर्यायी व्यवस्था करुन सध्याच्या पदभारातून तात्काळ कार्यमुक्त 
करावे व त्यांना बदलीच्या ठिकाणी जागी ताबडतोब रुजू होण्यास सांगावे. तसेच बदली झालेल्या अधिकाऱ्यास रजा 
मंजूर करु नये. 


३. तसेच या आदेशान्वये करण्यात आलेल्या बदल्या VE करणे किंवा त्यात बदल करणे यासाठी राजकीय 
दडपण/दबाव आणण्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधित सहाय्यक विद्युत निरीक्षक यांच्याविरुध्द महाराष्ट्र नागरी 
सेवा (वर्तणूक) नियम १९७९ अनुसार शिस्तभंगाची कारवाई सुरु करण्यात येईल. 


४. उपरोक्त संदर्भ क्र. २ येथील शासन निर्णयातील मुद्दा क्र. १० नुसार उपरोक्त विद्युत निरीक्षक यांनी त्यांना 
नियमानुसार अनुज्ञेय असलेल्या पदग्रहण अवधितच बदलीच्या ठिकाणी रूजू होण्याची दक्षता घ्यावी. अन्यथा या 
पदग्रहण अवधीत बदलीच्या पदावर रूजू न झाल्यास त्यांचा अनुपस्थितीचा कालावधी हा अकार्यदिन (dies non) 
म्हणून गणला जाईल. 

५. संबंधित सहाय्यक विद्युत निरीक्षक यांनी नियुक्तीच्या नवीन ठिकाणी तात्काळ रुजू होऊन तसा अनुपालन 
अहवाल मुख्य विद्युत निरीक्षक, मुंबई यांच्यामार्फत शासनास सादर करावा. 


६. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०८०६२००५२२१५१० असा आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने 
सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
PRASHANT Deh neo FASTA UTES NRC 


2.5.4.20=07ae22a8e7fa4047ce6ff8 1 6d85e77eec] 4db9926b325a140acf9b28 
bb990786, pseudonym=AC7259A119539CB47009F7E30F693EAB8957 1 8AB, 


INumber=EC955E2D360E 1 FDDB6ABAC58A907419053BEECEBSDBAC48 
A78C89C588FF71BEF, cn=PRASHANT PUNDLIK BADGERI 
2021.08.23 15:07:21 +05'30 


(प्रशांत पुं. बडगेरी ) 
शासनाचे उपसचिव 


प्रति, 
१) मुख्य विद्युत निरीक्षक , उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, प्रशासकीय इमारत, ३ रा मजला, रामकृष्ण 
चेंबुरकर मार्ग, चेंबुर (पू.) मुंबई-७१. 

) प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र मुंबई/ नागपूर. 

) अधिदान व लेखा अधिकारी मुंबई/निवासी लेखाधिकारी, मुंबई 
४) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

) अधीक्षक अभियंता, प्रादेशिक विद्युत निरीक्षण मंडळ, मुंबई/पुणे/औरंगाबाद/नागपूर 
७) सर्व संबंधित सहायक विद्युत निरीक्षक (सर्व मुख्य विद्युत निरीक्षक यांच्यामार्फत) 


१) मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः बदली-२०२१/प्र.क्र. ९९/ऊर्जा-५ 


मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 

मा. मंत्री (ऊर्जा) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 

मा. राज्यमंत्री (ऊर्जा) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
प्रधान सचिव (ऊर्जा) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 


उपसचिव (ऊर्जा-५), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


निवडनस्ती (ऊर्जा-५. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


